अल्पसंख्याक बहुल शासनमान्य खाजगी 
शाळांना अनुदान योजना - २०२१-२२ 
शुध्दीपत्रक, जि. अहमदनगर, जि. हिंगोली, व 
जि. अमरावती. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. अविवि-२०२२/प्र.क्र.४४/का. ६, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १२ ऑगस्ट, २०२२. 


वाचा :-१) शासन निर्णय, अल्पसंख्यांक विकास विभाग क्र. अविवि-२०१५/प्र.क्र.८०/१५/का.६, दि. ७.१०.२०१५ 
2) या विभागाचे शासन पत्र क्र. अविवि-२०२२/प्र.क्र.६८/का.६, दि.८.२.२०२२ 
३) जि.नि.स.जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर यांचे पत्र क्र.जा.क्र.जिनिस/अल्पसंख्याक/ 
संस-१/२७२/२०२२, दि. २८.२.२०२२ 
४ जि.नि.स.जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर यांचे पत्र क्र.जा.क्र.जिनिस/अल्पसंख्याक/संस- 
१/३१२/२०२२, दि. ९.३.२०२२ 
५) जि.नि.स.जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोलीयांचे पत्र क्र.जा.क्र.जिनिसहि /अल्प.अहुझा. /प्रस्ताव 
/२०२१-२२/६५३, दि. १४.३.२०२२ 
६) जि.नि.स.जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली यांचे पत्र क्र.जा.क्र.जिनिसहिं /अल्प.अहुझा. /प्रस्ताव 
/२०२१-२२/२३६ दि. १६.६.२०२२ 
७) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक, अविवि-२०२१/प्र.क्र.६८/का.६, 
दि. ३१.३.२०२२. 
८) जि.नि.समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती यांचे पत्र क्र. जिनिस/अम/ 
अल्पसंख्याक/संस/२०१२१-२२/२२५, दि.२.३.२०२२ 
९) जि.नि.समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती यांचे पत्र क्र. जिनिस/अम/ 
अल्पसंख्याक / कार्या.८/२०२१-२२/७१७, दि.२५.७.२०२२ 
१०) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक, अविवि-२०२२/प्र.क्र.४४/का-६, 
दि. १७.५.२०२२. 


शुद्दीपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भ क्र.१० येथील दि. १७.५.२०२२ च्या शासन निर्णयासोबतच्या सहपत्रामधील अहमदनगर 
जिल्हयातील पायाभुत सुविधेच्या प्रस्तावातील अ.क्र. ५ येथील रकाना क्रमांक २ मध्ये संस्था, शाळेचे नाव व 
सुविधांचे स्वरूप खालीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहे. 


अहमदनगर संस्था/ शाळेचे नाव सुविधांचे स्वरूप  । अनुदानाचे 
जिल्हयातील वर्ष 
५ अंन्जुमने तरकीकह उर्दु शैक्षणिक संस्था, अहमदनगर, | टेबल,बेंच खरेदी व | ३ रे वर्ष 


जुना बाजार रोड,माणिक चौक, अहमदनगर, जि. | दुरूस्ती. 
अहमदनगर द्वारे संचालित ए.टी.यु.चे de सुलताना 
हायस्कुल व ज्युनियर कॉलेज, चर्चरोड, अहमदनगर, 
जि. अहमदनगर. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४४/का. ६ 


तसेच उपरोक्त संदर्भ क्र.१० येथील दि. १७.५.२०२२ च्या शासन निर्णयातील सोबतच्या सहपत्रामधील 
हिंगोली जिल्हयातील पायाभुत सुविधेच्या प्रस्तावातील अ.क्र. ५ येथील रकाना क्रमांक २ मध्ये संस्था, शाळेचे नाव 
व सुविधांचे स्वरूप खालीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहे. 

तसेच उपरोक्त संदर्भ क्र.१० येथील दि. १७.५.२०२२ च्या शासन निर्णयातील सोबतच्या सहपत्रामधील 
अमरावती जिल्हयातील पायाभुत सुविधेच्या प्रस्तावातील अ.क्र. १२ येथील रकाना क्रमांक २ मध्ये संस्था, शाळेचे 
नाव व सुविधांचे स्वरूप खाळीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहे. 


हिंगोली संस्था/ शाळेचे नाव सुविधांचे स्वरूप  । अनुदानाचे 
जिल्हयातील वर्ष 
५ विद्याहाक्ती शिक्षण प्रसारक मंडळ कोळसा, | इन्व्हटर्स खरेदी. | ४ थे वर्ष 


ता.सेनगांव,जि. हिंगोली द्वारे संचालित केंद्रिय अनुसुचित 
जाती मुला-मुलींची प्राथमिक निवासी आश्रम झाळा, 
कोळसा, ता.सेनगांव, जि. हिंगोली. 


अमरावती संस्था/ शाळेचे नाव सुविधांचे स्वरूप  । अनुदानाचे 
जिल्हयातील वर्ष 
अ.क्र. 
१२ नगरपरिषद, अचलपूर, जि. अमरावती द्वारे संचालित | वॉटर फिल्टर, | 9H वर्ष 
नगरपरिषद उर्दु माध्यमिक विद्यालय, बैतुलरोड, | संगणक व 
परतवाडा, जि. अमरावती. प्रोजेक्टर, व 
झेरॉक्स मशीन 
इत्यादी खरेदी. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०८१२१४५६२२६४१४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ASHARANI 
UTTAM PATIL 
(आ. उ. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
२. महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर, 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

५. जिल्हाधिकारी, अहमदनगर, हिंगोली, अमरावती . 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४४/का. ६ 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर, हिंगोली, अमरावती. 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अहमदनगर, हिंगोली,अमरावती. 

. जिल्हा नियोजन अधिकारी, अहमदनगर, हिंगोली,अमरावती. 

. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अहमदनगर, हिंगोली,अमरावती. 
१०. सबंधित शाळा / शाळा संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालय (जिल्हाधिका-यांमार्फत) 
११. निवड नस्ती. 


on ७ -€ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


